राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी शासन अनुदानीत 
रासेयो विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र.४०/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०२१. 

वाचा : 

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
यांचे अ.शा.पत्र H.G-20099/9/2029-NSS, दिनांक १३ एप्रिल, २०२१. 
प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेंतर्गत नियमित कार्यक्रम आणि 

विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी संख्या मंजूर 
करण्यात येते. सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र शासनाने रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय 
प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ टक्के व 
इतरांसाठी ७८.८ Cah अश्ाप्रमाणे विभागणी करुन, अनुसूचित जातीसाठी ३८,६७०, अनुसुचित 
जमातीसाठी ३०,८०० व इतरांसाठी २,५८,२३० याप्रमाणे प्रवर्ग विभागणी करुन, एकूण नियमित 
कार्यक्रमासाठी ३,२७,७०० आणि विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी १,६३,८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र 
राज्याकरिता मंजूर केळी आहे. सन २०२१-२२ मध्ये नव्याने निर्माण विद्यापीठांचे रासेयो विद्यार्थी संख्या 
मंजुरीसाठीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यांना त्यांच्या मूळ विद्यापीठातील मंजूर विद्यार्थी संख्येतून 
विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रासाठी एकूण मंजूर विद्यार्थी संख्या आणि 
त्याचे विद्यापीठ / संस्थानिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
तरतूदीनुसार नियमित कार्यक्रमासाठी ३,२७,७०० आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी १,६३,८५० अशी 
विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, ती विद्यापीठ/संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
वाटप करण्यात येत आहे:- 


झं विद्यापीठाचे/ क नियमित कार्यक्रम id 
चान ति. कीत स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय lhe 
क्र स्वयंसेवक 
नाव एकूण अनु.जाती अनु.जमाती | इतर संख्या 
सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे 


४७,७५० | ५,३०८ | ३,९६२ | ३८,४८० | २३,८७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र.४०/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम fears 

र विद्यापीठाचे/ स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 

त संचालनालयाचे / संस्थेचे स्वयंसेवक 
गात एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 

२ | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ४१,५०० | ४,१५६ | ३,०५० | ३४,२९४ | २०,७५० 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
3 | मराठवाडा विद्यापीठ, ३३,८०० | ४,०९० | २,१७८ । २७,५३२ | १६,९०० 

औरंगाबाद 
संचालक (माध्यमिक व उच्च 

खु माध्यमिक), शिक्षण २३,८०० | ३,९८८ ३,१८२ २६,६३० | १६,९०० 
आयुक्‍तालय,पुणे (+2 स्तर) 

g त तुकडोनीमहाराण 2६,606. ¥,430 | १८४७७. | १९८३९६ १३,४०७ 
नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

: संत गाडगेबाबा अमरावती । २५,१५० | ३,०६६ | २,३५४ | 92,030 | 92,404 
विद्यापीठ, अमरावती 

७ । शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर | २४,४०० । २,८८० | १,२३६ । २०,२८४ | १२,२०० 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी 

८ । उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, १५,००० | १,८६८ 3,898 ९,७१८ | ७,५०० 
जळगाव 
मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर 

वि o | ठाकरसी महिला विद्यापीठ, | १०,००० | १,१८० ९४० ७,८८० | 4,000 
मुंबई 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण 

~ १ | व प्रशिक्षण संचालनालय, ९,००० | १,०६२ | १,००६ ६,९३२ | ४५५०० 
मुंबई 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 

१२ | होळकर सोलापूर विद्यापीठ, | ९,२०० | १,०८६ ३८६ ७,७२८ | ४,६०० 
सोलापूर 
गोंडवाना विद्यापीठ, 

ay महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान ९,००० ४६४ ८४९४ ७,६९२ ४,५०० 
विद्यापीठ, नाशिक 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, ५ 

M3 राहूरी, जि. अहमदनगर ३४८४९ Bee ea १०0१ तही 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र.४०/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 

4 विद्यापीठाचे/ स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 

क संचालनालयाचे / संस्थेचे स्वयंसेवक 
चाव एकूण अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 
वसंतराव नाईक मराठवाडा 

दड कृषि विद्यापीठ, परभणी ee ick 1:00. 
डा.पंजाबराव देशमुख कृषि 

१७ | aoe mate | २५,६०० | २९४ | २४२ | २,०६४ | 9,300 
भारती विद्यापीठ 

१८ तिभ्वविद्यालय, पुणे १,७०० १९० १५० १,३६० ८५० 
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ५ ५ ५ ५ 

ग मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक ग? Bes whe ase we 
डा.बाळासाहेब सावंत कोकण 

२० | कृषी विद्यापीठ, दापोली, १,२०० १४२ १३२ ९२६ ६०० 
जि.रत्नागिरी 
महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान 

Oa शात a ooo | तेर ११६ ७७२. | Yoo 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 

22 । तंत्रश्ञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, | 109° | २०८ १६२ १,३८० ८७५ 
जि.रायगड 

ह संचालक, तंत्र शिक्षण ३०० ३४ ३० २३६ १५० 
संचालनालय, मुंबई 
कवी कुलगुरु कालिदास 

२४ | संस्कृत विश्वविद्यालय, 400 ५६ २२ ४२२ २५० 
रामटेक, जि.नागपूर 
महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय 

२५ हिंदी ee 240 २८ २२ २०० १२५ 
प्रगत तंत्रज्ञान संरक्षण संस्था 

व (अभिमत विद्यापीठ), पुणे Ree xe ue ae | 900 ee 
गोखले राज्यशास्त्र आणि 

२७ | अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत ळ| ०९ १२ टॅ co 4° 
विद्यापीठ), पुणे 

as हेद्राबाद (RAE) नॅशनल ४०० ४८ ३८ ३१४ २०० 
कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई 

a डॉ. होमी भाभा राज्य ह 

२९ विद्यापीठ मुंबई २०० २४ १८ १५८ — oo 

एकूण | ३,२७,७०० | ३८,६७० | 30,C00 | 2,42,230 | १,६३,८५० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०२१/प्र.क्र.४०/साशि-७ 


विद्यापीठ/संचाळनालय/संस्था यांनी झासनाने त्यांना तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रा.से.यो. 
विद्यापीठनिहाय, प्रवर्गनिहाय मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून 
घेवू नये. तसेच सन २०२१-२२ या वर्षासाठी प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार विद्यापीठ/संचालनालय/संस्था 
यांनी संबंधितांना वाटप करण्यात यावेत. विद्यापीठ/संचाळनालय/संस्था यांनी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी 
संख्येचे, त्यांना संलग्न असलेल्या सर्व महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करावे व त्याची प्रत शासनास 
पाठवावी. विद्यापीठांनी प्रत्यक्षात नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या शासनाळा दिनांक ३१ ऑक्टोबर, 2029 पर्यंत 
कळवावी. 

या आदेज्ानुसार मंजूर केलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसारच सन २०२१-२२ चे अनुदान मंजूर करण्यात 
येईल, याची नोंद घ्यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१४१५५८५४९८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2021.10.14 16:01:24 +05'30' 


(प्रताप पां. CHATS) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा. मंत्री / राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 
प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई, 
५. उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली 
६. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रिय संचालनालय, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, 
भारत सरकार, पुणे, 
७. कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठे, 
८. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे, 
९. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे (+2 स्तर ), 
१०. संचालक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 
११. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 
१२. कार्यक्रम समन्वयक तथा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 
१३. नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१४. वित्त विभाग (व्यय-५), व (अर्थसंकल्प-८),मंत्राळय, मुंबई, 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.निवडनस्ती, साशि-७. 


Cc 40 AD -O 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


